याचिकाकर्ता श्री. संजय तिवारी यांनी कृपाशकर 
सिंह व इतर यांच्या विरोधात उच्च न्यायालय, मुंबई 
येथे दाखल केलेल्या रिट पिटिशन क्रमांक ५१/१० 
मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार 
दाखल गुन्ह्याच्या तपासामध्ये चार्टर्ड अकाऊंटंट 
श्री.उदय गांधी यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०१२/प्र.क्र.७३/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ९ मार्च, २०१२ 


संदर्भ :- १) पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांचे क्र ,क्र.१/ओपी/डब्ल्युपी/ ५१०/२०१०/ 
एसआयटी/२०१२ दिनांक २७.०२.२०१२ चे पत्र. 


शासन निर्णय :- याचिकाकर्ता श्री. संजय तिवारी यांनी कृपाशंकर सिंह व इतर यांच्या विरोधात 
उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट पिटिशन क्रमांक ५१/२०१० मध्ये दिनांक 
२२.०२.२०१२ रोजी उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी श्री. कूपाशंकर सिंह व त्याच्या 
कुटुंबियाकडील बेहिशेबी मालमत्तेच्या अनुषंगाने व सीबीआयच्या दिनांक ३०.०३.२०११ च्या 
अहवालावर तपास करण्याचे पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार 
मिर्मलनगर पो.ठा.येथे क्र.९२/२०१२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी 
पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांच्या संदर्भाधीन दि. २७.२.२०१२ च्या पत्रास अनुसरून सदर 
गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान कृपाशंकर सिंह यांचे उत्पन्न, खर्च, मालमत्ता इत्यादीची निर्धारीत 
वेळेत, सखोलरित्या गणना करुन, निष्कर्षाप्रत येण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंट श्री.उदय गांधी 
यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


र. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१२०३०९०८२८५६३५६००१ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ण 
>) Re \ 
bok ea 


( वि. वि. दपके ) 

कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
* पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई. 
, महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई 
. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
. मिवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
© विधी व न्याय विभाग (का. ५८), मंत्रालय, AE 
, सनदी लेखापाल (चार्टडं अकाऊंटंट) श्री.उदय गांधी (माफत पालीस Nad, eels, 

निवड न्ती (पोल-१०) 


